राज्यातील “Computerization of 
Public Prosecution Offices” 
प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून 
नियुक्त केलेल्या मे. पीडब्लुसी या 
कंपनीस केलेल्या कामाचे देयक 
अदा करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१८/प्र.क्र.१४२/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई- ४०० O32, 
दिनांक : २९ जून, २०१९ 


वाचा; 
१. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान (सामान्य प्रशासन विभाग),क्र.9/॥)-मातंस 
०८०/४/२०१४-७/० DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दिनांक २०.०३.२०१८ 
२. शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.गृहआ-२०१५/प्र.क्र.२३०/आस्थापना-२, 
दिनांक २०.०५.२०१५. 
३. शासन निर्णय ,गृह विभाग, क्र.सीसीटी ३६१६/प्र.क्र.१४०/भाग-१/पोल-३, 
दिनांक २५.०४.२०१८. 
४. शासन कार्यादेश, गृह विभाग, पत्र क्र. सीसीटी ३६१६/प्र.क्र.१४०/भाग-१/पोल-३, 
दिनांक १४.०६.२०१८ 
५. मे. पीडब्लूसी कं., ard “Invoice”, दि.१३.०६.२०१९. 
प्रस्तावना- 


महाराष्ट्र राज्यात “Computerization of Public Prosecution Offices” प्रकल्प 
राबविण्याकरीता प्रकल्प सल्लागार म्हणून मे.पीडब्लळूसी या कंपनीस दिनांक १४ जून २०१८ रोजीच्या 
पत्राद्वारे कार्यादेश देण्यात आळे आहेत. त्याअनुसार उक्त प्रकल्पासाठी मे. Geet या कंपनीला 
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या दिनांक २०.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित केल्यानुसार 
प्रतिव्यक्ती -प्रतिमहा (Man-Months) तत्वावर मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. उक्त कंपनीने 
उक्त प्रकल्पासंदर्भात अंतिम प्रकल्प अहवाल मसुदा (“Final DPR”) तयार करणे या टप्प्यासाठी 
पाहिलेल्या कामाची देयके अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१८/प्र.क्र.१४२/पोल-३ 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्यात “Computerization of Public Prosecution Offices” प्रकल्प 
राबविण्याकरीता प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या मे.पीडब्ल्यूसी या कंपनीला 
अंतिम प्रकल्प अहवाल मसुदा (“Final DPR”) तयार करणे या टप्प्यासाठी रु.१०,५७,७५२/-(रुपये 
दहा लक्ष सत्तावन्न हजार Waal बावन्न फक्त) इतक्या रकमेची देयके अदा करण्यास, याद्वारे, 
मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. उक्त देयकांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


Man 


Project Resource Deployment Timeline} Total ताठा Net Net Ta Total 
oe Designation es = in Man स्वर वड Amount | OPE Total (18%) Amount 
as per GR |? 8 | Months |Months perGR| GNR) (INR) ०) | (INR) 


टीप:- 

अ) उक्त देयक हे दरमहिना दरमाणूस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत आहे. 

ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र. १ अनुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या 4% च्या 
प्रमाणात प्रवास,भोजन व निवास इ.खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 

क) उक्त मंजुरी ही मे.पीडब्ळूसी कंपनीने सादर केलेल्या “invoice” अनुसार देण्यात येत 
आहे. उक्त रकमेत १८% वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

ड) सदर प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा 
केली आली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्‍कम संबधित कंपनीकडून 
समायोजित करण्याचा अधिकार शासनास राहील. 

इ) सदर देयके ही SHS असलेले कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


३. उक्त खर्च हा “मागणी क्र.१, २०५५- पोलीस (००) ११५, पोळीस दलाचे आधुनिकीकरण 
(०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१) तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ ए०३२), १३ 
कार्यालयीन खर्च” या तपशीलवार लेखाश्ीर्षाखाळी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षातील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१८/प्र.क्र.१४२/पोल-३ 


४. उक्त निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी विशेष पोळीस महानिरीक्षक (सायबर), 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या 
अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


दष. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२९१५५९४३६६२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 
S IN h 
WA p N | | 2.5.4,.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1fbc87a9f66cfd9bad01 1844 
93f2735ad885627, postalCode=400032, street= 
FLOORMANTRALAYA,MADAME CAMA MARG,MUMBA\ 


INumber=8538cd 1e408948f7d025537d5f6589bd8958d1b953 
22e66d2ccSedfa9ad0d79% HOME DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=SWAPNIL GOPAL BORSE 


2019.06.29 16:03:17 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 

. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

. मा.मुख्य मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

५. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सायबर), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. संचालक, अभियोग संचालनालय, मुंबई. 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 

८. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२. मे.पीडब्ल्यूसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर 
मुंबई - ४०००२८. 

१३. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवड फाईल/ पोल-३. 


Cc “७ A Oo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


